RNINo . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


७ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 


- 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 


अधिसूचना 


क्रमांक टीपीएस-१८२० / प्र.क्र . २७ / २० / नवि -१३.--ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त 
विकास योजना" असा करण्यात आला आहे) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१८ ९ ३/ १२७६ / प्र. क्र . १७४ /९३/ नवि -१३ , दिनांक १८ सप्टेंबर १९९ ५ अन्वये मंजूर केली आहे (यापुढेजिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील नियोजनानुसार मौजे पिंपरी-वाघेरे ( नेहरूनगर ) येथील सि.स.क्र. ५१०१ पै. ( सर्व्हे क्रमांक १०१ 
पै.) ही जागा भागश : खुली जागा म्हणून दर्शविली असून भागश: रहिवास विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त जागा " 
असा करण्यात आला आहे); 


आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका" असा करण्यात आला आहे) उक्त 
विकास योजनेत , उक्त जागा खेळाचे मैदानासाठी आरक्षित ठेवण्यासाठी ठराव क्रमांक ५३६५, दिनांक २० डिसेंबर २००४ अन्वये विकास योजनेत 
फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचे ठरविले (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास 
योजनेत, उक्त फेरबदल प्रस्तावित करून सदर फेरबदलाचा प्रस्ताव दिनांक २३ डिसेंबर २००५ रोजीचे पत्र कमांक ३४५/२००५ अन्वये शासनास 
मंजुरीसाठी सादर केला 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करणे योग्य होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे. 


( १ ) 


एच-७०५ , भाग एक ( पु.वि.पु.) - ११ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८, २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( २) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल 
प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे . 


उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


नोंद 


"पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौजेपिंपरी-वाघेरे (नेहरूनगर ) येथील सि.स.क्र. ५१०१ पै., ( सर्व्हे क्रमांक 
१०१ पै . ) ही जागा खेळाचे मैदान या प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्यात येत आहे ." 


( १) सदरहू फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस -१८२० / प्र. क्र . २७/ २० / नवि-१३ , जनतेच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे-४११ ०१८ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 
सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले, 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 

dated 28th February 2020 


Notification 


- 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 1820 /CR -27 /20 /UD - 13. — Whereas, the Development Plan of Pimpri-Chinchwad Municipal 
Corporation (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been sanctioned by Urban 
Development Department of Government under Section 31 (1) of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act ") vide 
Notification No.TPS - 1893/ 1276/ CR- 174/ 93 / UD- 13, dated 18th September 1995 ( hereinafter referred to 
as "the said Notification") ; 

and whereas , as per the said Development Plan, theland bearing C.T.S. No. 5101, ( Part ) ( S.No.101 
part ) of Village Pimpri -Waghere (Nehrunagar) is partly shown as Open Space and partly own in 
Residential Zone (hereinafter referred to as " the said Land "); 

and whereas, Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation ") has decided vide their General Body Resolution No. 5365 , dated 20th December 2004 
to reserve the said land for the purpose of Playground and accordingly decided to process modification 
proposal (hereinafter referred to as " the said Modification Proposal "); 

and whereas, said Municipal Corporation after following all legal procedure under the provision of 
Section 37 ( 1) of the said Act submitted the said proposal ofmodification to Government vide letter No. 
345/2005 , dated 23rd December 2005 for sanction ; 

and whereas, aftermaking necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of opinion that the proposed modification needs to be 
sanctioned . 


, 


- 


Now therefore , in exercise of the power conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
Government hereby sanctions the said Modification Proposal and for that purpose amends the said 
Notification as follows . 

In the schedule ofmodification appended to the said notification , after the last entry following new 
entry shall the added viz. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८, २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९४१ 


३ 


Entry 
" Theland bearing C.T.S. No. 5101 , (Part ) ( S.No. 101 part ) of Village Pimpri - Waghere ( Nehrunagar ) 
in the Sanctioned Development Plan of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation is reserved for 
Playground." 

(i) Part Plan bearing No.TPS - 1820 /C.R.-27 /20 /UD - 13 , showing the aforesaid sanctioned modification 
is kept open for inspection of the general public in the working hours on all working days for the period 
of one month , in the office of the Commissioner, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri. 

(ii) This Notification is also available on the Government website at www.maharashtra.gov.in (Acts / 
Rules ). 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 
Under Secretary to Government. 


सहसंचालक, नगर रचना यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 


-- 


सूचना 
क्रमांक प्रा. यो . पुणे /मौजे कौठाडी / ता . दौंड / ग. नं. ३२७, ३२९ /१ पै. व ३२ ९/ २ पै./ कलम २० (३)/ सहसंपुवि/ ३४१ .--ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर 
असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/प्र. क्र . ४९/ १५/ नवि -१३, 
दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे कोठाडी, तालुका दौड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३२७, ३२ ९/ १ पै., ३२ ९/२ पै., चे 
एकूण क्षेत्र २० हे. २४ आर) या जमिनी " शेती व ना -विकास " विभागात समाविष्ट आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट -कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार " उक्त क्षेत्र " शेती विभागातून वगळून , खालील अटींच्या अधीन 
राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समिती" चे मत झाले आहे ; 

( १) शासन निर्णय , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ चे अनुषंगाने जमीनधारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील अटीनुसार भूखंड/ 
सदनिका विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य , शुल्क भरणे व शासन निर्णयातील सर्व अटी 
जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 

( २) विषयांकित जागेतील नैसर्गिक प्रवाह अबाधित ठेवणे अर्जदारांवर बंधनकारक राहील . 

( ३) फेरबदलाबाबत व विकास परवानगी अनुषंगाने अर्जदारांनी सादर केलेले दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ चे प्रतिज्ञापत्र त्यांचेवर बंधनकारक 
राहील. 

( ४) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेचे पत्र मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर 
क्षेत्राच्या फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) ची कार्यवाही करणेत येईल . 

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट -कलम ( ३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत 

हरकती / सूचना नगर रचनाकार , बारामती शाखा, बारामती, पत्ता नवीन प्रशासकीय इमारत , ३ रा मजला, बारामती - इंदापूर रोड, बारामती 
४१३ १०२ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध आहे. विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी नगर रचनाकार , 
बारामती शाखा, बारामती यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

अविनाश पाटील , 
सहसंचालक, नगर रचना , 

पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे, १७ फेब्रुवारी २०२० . 


- 
- 


- 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ १८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 

BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 
No. R. P. Pune /Mouje Kauthadi/Tal. Daund /G . No. 327 , 329/1 (pt.), 329/2 (pt.)/Section 20 ( 3 )/JDTP / 
341.--Whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 
6th May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes 
in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act ; 

and whereas , land admeasuring about 20 hectare 24 R. ares bearing G. Nos. 327 , 329/1 (P ) , 
329/2 ( P ) of Mouje -Kauthadi, taluka Daund , district Pune (hereinafter referred to as " the said Area " ) 
are included in Agriculture and No Development Zone as per the sanctioned Regional Plan of 
Pune ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee" established under the above mentioned 
Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from Agriculture Zone 
and included in Residential Zone in accordance with the provisions of sub -section (2 ) of Section 20 
of the said Act, subject to the following conditions . - 

(i) The sale of plots / tenements shall be permissible as per the conditions mentioned in 
undertaking in pursuance of aforesaid Government Resolutions , dated 6th May 2015 and 4th January 
2016 and also all conditions mentioned in the said resolutions and payment of requisite premium 
and charges shall be binding on the land owner/developer. 

(ii) It is mandatory to the owner to keep intact the Natural Streams in the land under Zone change . 

(iii) Affidavit, dated 26th December 2019 in respect of Zone change and development permission 
submitted by the applicant shall be binding on him . 

( iv ) If the amount of premium is not paid within a period of one year from the date of the letter 
communicating that permission is granted for issusing notification under Section 20 (4 ) of the said 
Act, then the proposal will be rejected under Section 20 ( 4 ). 

Now , therefore , under the power delegated by the Government in this regard , suggestions/ 
objections with reasons are invited from public in accordance with Section 20 ( 3) of the said Act 
in respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions and /or objections shall be addressed to the Town Planner, Baramati Branch , 
Baramati, New Administrative Building, Third Floor, Baramati -Indapur Road, Baramati-413 102. The 
plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours 
in the said office . Town Planner, Baramati Branch , Baramati is duly authorized to hear the suggestions 
and /or objections received within the stipulated period and to submit the report thereon . 

AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune. 
Pune , 17th February 2020 . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


सूचना 


SHHICH YT . TT. FIICA - PUT/ HTUT ANYCH / al. 3112418H/ . 1. 886 , 889 /ch414 20 (3)/xeviyfa /326 .-- 2137eff, peina Hoge 
असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५ / प्र. क्र . ४९/ १५/ नवि -१३, 
दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८, २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १ ९ ४१ 


५ 


. 


- 


६ 


आणि ज्याअर्थी,मंजूर सांगली-मिरज प्रादेशिक योजनेत मौजे मापटेमळा, तालुका आटपाडी, जिल्हा सांगली येथील गट नंबर ४४८, ४४९ 
एकूण क्षेत्र १३.२२ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) " शेती तथा ना -विकास " विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार " उक्त क्षेत्र " शेती व ना - विकास विभागातून वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समिती" चे मत झाले आहे; 

(१) शासनाने शासन, निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य , शुल्क भरणे व शासन 
निर्णयातील सर्व अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 

( २ ) जिल्हाधिकारी , सांगली, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग व सहायक संचालक , नगर रचना, 
सांगली शाखा, सांगली कार्यालयाचे अनुक्रमे दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१९ , दिनांक १७ जानेवारी २०२०, दिनांक १३ जुलै २०१८ , दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०१८ व दिनांक १७ जुलै २०१८ रोजीच्या पत्रांतील अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील. 

( ३) प्रस्तावाखालील १३.२२ हे. क्षेत्र टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात येत असल्याने या क्षेत्राचा पुनर्स्थापना खर्च रुपये २६.४४ लक्ष 
जलसंपदा विभागाकडे जमा करावा लागेल. 

(४) कलम २० ( ४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेच्या पत्राच्या दिनांकापासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर 
वापर विभाग फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) ची कार्यवाही करणेत येईल . 

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट - कलम ( ३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचेमुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत 

हरकती/ सूचना सहायक संचालक , नगर रचना, सांगली शाखा, सांगली, पत्ता -मध्यवर्तीप्रशासकीय इमारत , पहिला मजला , वानलेसवाडी , 
सांगली- मिरज रोड , सांगली-४१६ ४१५ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर 
करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली शाखा, सांगली यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

अविनाश पाटील , 
सहसंचालक, नगर रचना, 

पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे , १४ फेब्रुवारी २०२० . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 
No. R. P. Sangli - Miraj/ Mouje Maptemala/Tal . Aatpadi / G.No. 448, 449/ Section 20 ( 3)/JDTP/ 
328 .-- Whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 
6th May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes 
in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act ; 

and whereas, land admeasuring about 13.22 hectare bearing Gat Nos . 448 , 449 of Mouje 
Maptemala, taluka Aatpadi, district Sangli ( hereinafter referred to as "the said area ") is included in 
Agriculture and No Development Zone in the sanctioned Regional Plan of Sangli-Miraj ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from Agriculture and 
No Development Zone and included in Residential Zone in accordance with the provisions of sub 
section (2 ) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions. 

(i) Conditions laid down in the said Government Resolutions, dated 6th May 2015, 4th January 
2016 and payment of requisite premium and charges shall be binding on the land owner /developer. 

(ii) Conditions prescribed by the Collector , Sangli, Maharashtra Jeevan Pradhikaran , Public Works 
Department, Irrigation Department and Assistant Director of Town Planning, Sangli Branch , Sangli 
respectively in the letters dated 5th October 2019, 17th January 2020 , 13th July 2018, 30th August 
2018 and 17th July 2018 shall be binding on the land owner /developer. 


- 


, 


, 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८, २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १ ९ ४१ 


( iii) The land admeasuring 13.22 Ha . being in command area of Tembhu Upsa Sinchan Scheme, 
Irrigation Reinstallation charges of RS . 26.44 lakhs for this area shall be paid by the owner/developer 
to Irrigation Departrrient. 

( iv ) If the amount of premium is not paid within a period of one year from the date of the letter 
communicating that permission is granted for issuing notification under Section 20 (4 ) of the said 
Act the modification will be refused to accord sanction under Section 20 (4 ) of the said Act. 

Now , therefore , under the power delegated by the Government in this regard , suggestions/ 
objections with reasons are invited from public in accordance with Section 20 (3 ) of the said Act 
in respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions and /or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Sangli Branch , Sangli, Central Administrative Building , First floor, Vanlesswadi, Sangli-Miraj road, Sangli 
416 415. The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in the said office . Assistant Director of Town Planning, Sangli Branch , Sangli is duly 
authorized to hear the suggestions /objections received within the stipulated period and to submit the 
report thereon . 


AVINASH PATIL , 


Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune. 


Pune , 14th February 2020 . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


-१३, 


- 


रोजी पृष्ठ १३३ 


ते 


( नमुना - १- अ ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम १२६ , पोट-कलम ( ४) सह भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 

अधिसूचना 
क्रमांक पीएलबी -२ / कावि-७/ २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र ३७) ( यापुढे " उक्त नगर रचना अधिनियम" म्हणून संबोधिलेला) च्या कलम ३१, पोट- कलम (१) अन्वये महानगरपालिकेची 
विकास योजना ( यापुढे " उक्त विकास योजना" म्हणून संबोधिलेला ) शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०६ /२१२५/ सीआर -११९ ३/ २००८/ नवि 
दिनांक १७ मे २००८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ३० जून २०० ९ पासून अमलात आलेली आहे. सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, 
पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ३० 

मे २०० ९ 

१३६ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४ ९ 
चे कलम २०५ अन्वये जा . क्र . MC/SEC/ 15.10 ( G)/ 321 , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ अन्वयेमंजूर झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी ( यापुढे " उक्त जमिनी" म्हणून संबोधिलेल्या) उक्त विकास योजनेत १२ मीटर, १५ 
मीटर , २४ मीटर , ३० मीटर , ३६ मीटर व ६० मीटर विकास योजना रस्ता व रस्ता रुंदीच्या प्रस्तावाने बाधित होत आहे (यापुढे " उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजन " म्हणून 

संबोधिलेल्या) ; 
आणि ज्याअर्थी, महानगरपालिकांची (यापुढे " महानगरपालिकांची" म्हणून संबोधिलेल्या) उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलमाने नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून (यापुढे " उक्त महानगरपालिका " म्हणून संबोधिलेली) उक्त नगर रचना अधिनियमाचे कलम १२६, पोट -कलम ( १) अन्वये उक्त 
जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी , पुणे यांचेकडे दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजी पत्र क्रमांक मआ 
एलएएम / / १७८ अन्वये अर्ज केलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने , उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १५१ , पोट - कलम ( १) 
खाली काढलेली अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१७५/ ५१०६/ नवि -७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ अन्वये, उक्त अधिनियमाखाली शासनाने मंजूर केलेल्या उक्त 
विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींच्या संपादनाबाबतच्या उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६ , 
पोट - कलम (१), ( २) व ( ४) खालील राज्य शासनाने वापरावयाच्या शक्ती त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने सन २०१५ मधील अध्यादेश क्रमांक १७ अन्वये उक्त नगर रचना अधिनियम, अंतर्गत विकास योजनेतील 
आरक्षित जमिनींचे संपादन करताना भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


७ 


२०१३ (यापुढे " उक्त भूसंपादन अधिनियम " म्हणून संबोधलेला) मधील कलम ४ ते १५ ला सूट दिली आहे. सदरचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने जा . क्र . टीपीएस -१८१९ / १७ ९ ६/प्र. क्र . २९ ८/ 
१८/ नवि-१३ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ अन्वये " उक्त नगर रचना अधिनियमामधील तरतुदीनुसार सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये उक्त 
अधिनियमातील कलम १२५ ते १२६ मधील तरतूद विचारात घेता नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११ (१), कलम १६ ते १८ यासोबतच परिशिष्ट २ 
व ३ तसेच या अनुषंगिक कलमे लागू होणार नाहीत " अशा सूचना दिल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, पुणे यांची खात्री झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या उक्त भूसंपादन कायद्यानुसारची नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त पुणे 
महानगरपालिकेने अदा करावयाची आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट - कलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली घोषणा करावयाची कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, शासन अधिसूचना, नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग , क्रमांक टीपीएस-२१७५ / ५१०६ / नवि-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ 
अन्वये प्रदत्त करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट- कलम (४) सह उक्त भूसंपादन अधिनियमाचे 
कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

उक्त भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, पुणे उक्त भूसंपादन अधिनियामन्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्रमांक १६ , पुणे मनपा , क्षेत्रीय कार्यालय इमारत, तिसरा मजला, स्टेट बँक 

ऑफ इंडियाचेवर , टिळक रोड, पुणे-४११ ००२ (यापुढे " भूसंपादन अधिकारी " म्हणून संबोधलेला) यांना आदेश क्रमांक पीएलसी/ सीआर-१/ २०२० , 
दिनांक जानेवारी २०२० अन्वये पदनिर्देशित केलेले आहे ; 

त्याप्रमाणे उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करणेबाबतची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी व 
ताब्यात घ्यावी असे निर्देश देण्यात येत आहेत . 

अनुसूची- एक 
संपादन करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा पुणे, तालुका मुळशी, गाव मौजे बावधन खुर्द 
मिळकतीचा भूसंपादनाखालील 

नियोजन प्राधिकरणाने यापूर्वीच भूसंपादनाखालील 
सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र परस्पर ताब्यात घेललेले 

क्षेत्र 
क्षेत्र 


. 


२० 


अ . क्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


२६४.०० 


२६४.०० 


सर्व्हे नंबर २० पै. 
अधिकार अभिलेखाप्रमाणे सर्व्हे नंबर 
२०/४/१३ पै. 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे सर्व्हे नंबर 
२०/४/०३ पै . व २०/४/५ पै . 


५४७.०० 


-- 


५४७.०० 


२ सर्व्हे नंबर १६ पै . 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 

१४/ २/रस्ता/ खुली जागा. 
३ सर्व्हे नंबर १६ पै. 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
१४/ २ /प्लॉट नंबर १ . 


२५१.०० 


-- 


२५१.०० 


४ 


४३.०० 


४३.०० 


सर्व्हे नंबर १६ पै . 
अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
१४ / प्लॉट नंबर २ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


अनुसूची-एक -- चालू 


१ 


३ 


५ 


४ 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


२७६.०० 


२७६.०० 


५ सर्वे नंबर २० पै. 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्वे नंबर 
२०/४/४ पै . 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे 
स . नं . २०/४/२ पै. व २०/४/३ पै . 


१३६१.०० 


-- 


१३६१.०० 


६ सर्व्हे नंबर २० पै. 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
२०/४/५ पै . २०/४/६ पै., 
२०/४/८ पै., २०/ ४/ ९ पै. 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे 
स . नं . २०/४/३ पै . 


७ 


३७४.०० 


-- 


३७४.०० 


सर्व्हे नंबर २० पै . 
अधिकार अभिलेखानुसार सर्वे नंबर 
२०/४/३ पै., २०/४/७ पै . 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे सर्व्हे नंबर 
२०/४/३ पै . 


८१३०.०० 


-- 


८१३० 


८ सर्व्हे नंबर २० पै . 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
२०/४/११ पै., २०/४/१२ पै. , 
२०/४/१४ पै. , २०/३/१३ पै ., 
२०/३/१४ पै ., २०/३/१५ पै. , 
२०/१/५ पै., २०/ १ / ४/ अ पै ., 
२० / १/ ४/ ब पै . 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे सर्व्हे नंबर 
२०/३/१३ पै. , २०/३/१५ पै ., 
२०/३/१४ पै., २०/१/३ पै ., 
२०/१/४ पै., २०/४/४ पै., 
२०/४/२ पै., २०/४/३ पै ., 
२०/४/५ पै . 


- 


२४६५.०० 


-- 


२४६५.०० 


९ सर्व्हे नंबर २० पै . 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्वे नंबर 
२०/ ३/ १२ / अ / १ पै . 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे सर्व्हे नंबर 
२०/३/११ पै . , २०/३/१२ पै. 


८३०.०० 


८३०.०० 


१० सर्वे नंबर २० 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
२०/ ३/ १२/ अ/ १/ २ , २०/ ३/ १२/ अ/ २ 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे सर्व्हे नंबर 
२०/३/१२ पै. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८, २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


on 


अनुसूची- एक -- चालू 


१ 


२ 


३ 


५ 


४ 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


११ 


२५८०.०० 


२५८०.०० 


सर्वे नंबर १९ पै . 
अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
१ ९ / ६ / ८ 


१३००.०० 


१३००.०० 


१२ सर्व्हे नंबर १९ पै. 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
१ ९ / १३/ अ 


११८.०० 


११८.०० 


१३ सर्व्हे नंबर २२ पै . 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
२२/१ ते ४/२५ पै . 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे सर्व्हे नंबर 
२२ / ३/ ९ पै. 


२७४.०० 


२७४.०० 


१४ सर्वे नंबर २२ पै. 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
२२/१ ते ४/२७ पै. 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे सर्वे नंबर 
२२/ ३/ ९ पै . 


८८ ९ .०० 


८८ ९ .०० 


१५ सर्व्हे नंबर २२ पै. 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
२२/१ ते ४/४ पै . 
फाळणी अभिलेखाप्रमाणे सर्व्हे नंबर 
२२/१/१ पै . 


१६५.०० 


-- 


१६५.०० 


१६ सर्व्हे नंबर ६७ पै . 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 


६७/३ पै. 


१८१४.०० 


१८१४.०० 


१७ सर्व्हे नंबर ६७ पै . 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
६७/१/१ पै. 


१५१७.०० 


१५१७.०० 


१८ सर्व्हे नंबर ६७ पै . 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्वे नंबर 
६७/२/२ पै . 


५८८.०० 


-- 


५८८.०० 


१९ सर्व्हे नंबर ५९ पै. 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 
५ ९/ २/ ३ पै . 


२४०७.०० 


-- 


२४०७.०० 


२० सर्व्हे नंबर ५ ९ पै. 

अधिकार अभिलेखानुसार सर्व्हे नंबर 


५ ९ / २ / १ पै. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८, २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


अ . क्र 


मिळकतीचा 
सर्व्हे नंबर 


जिल्हा पुणे , तालुका हवेली, गाव मौजे कोथरूड 
भूसंपादनाखालील 

नियोजन प्राधिकरणाने यापूर्वीच 
क्षेत्र 

परस्पर ताब्यात घेललेले 

क्षेत्र 


भूसंपादनाखालील 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


१५०.०० 


२ 


-- 


१२३.०० 


-- 


२७५.०० 


-- 


४६.०० 


२५५.०० 


-- 


१३७.०० 


७ 


-- 


१३५.०० 


८ 


-- 


२३८.०० 


-- 


१२८.०० 


२३३.०० 


५ ९ .०० 


२६६.०० 


-- 


५३०.०० 


-- 


३ ९ १.०० 


सर्व्हे नंबर ७८ /प्लॉट नंबर ११७ १५०.०० 

सर्व्हे नंबर ७८ /प्लॉट नंबर ११६ पै. १२३.०० 
३ सर्व्हे नंबर ७८ / प्लॉट नंबर ११५ पै. २७५.०० 
४ सर्व्हे नंबर ७८ / प्लॉट नंबर ३५ पै. ४६.०० 
५ सर्वे नंबर ७८ /प्लॉट नंबर ६६ पै. २५५.०० 
६ सर्वे नंबर ७८ /प्लॉट नंबर ६७ पै. १३७.०० 

सर्व्हे नंबर ७८ /प्लॉट नंबर ६१ पै . १३५.०० 

सर्व्हे नंबर ७८ / प्लॉट नंबर ६३ पै . २३८.०० 
९ सर्व्हे नंबर ७८ / प्लॉट नंबर ६४ पै. १२८.०० 
१० सर्वे नंबर ७८ /प्लॉट नंबर ११० पै . २३३.०० 
११ 

सर्व्हे नंबर ७८ /प्लॉट नंबर १० ९ पै. ५ ९ .०० 
१२ सर्व्हे नंबर ७७/२/५ पै. 

२६६.०० 
१३ सर्व्हे नंबर ७७/१/२ पै. 

५३०.०० 
१४ 

सर्व्हे नंबर ७५/ प्लॉट नंबर ५ पै. ३ ९ १.०० 
१५ सर्वे नंबर ७५/ मोकळी जागा पै. १६८२.०० 
१६ सर्व्हे नंबर ७५/ प्लॉट नंबर ४ पै . ३०६.०० 
सर्व्हे नंबर ७५ /प्लॉट नंबर ८ पै. 

११४३.०० 
१८ सर्व्हे नंबर ७५/प्लॉट नंबर २७ पै. २०७.०० 
१ ९ सर्व्हे नंबर ७५/ प्लॉट नंबर २६ पै. १२९ .०० 
२० सर्व्हे नंबर ७५/प्लॉट नंबर ३४ पै. ४१५.०० 
२१ सर्व्हे नंबर ७५ /प्लॉट नंबर ३६ पै . ३२८.०० 
२२ सर्व्हे नंबर ७५/ प्लॉट नंबर ३७ पै . १७२.०० 
२३ सर्व्हे नंबर ७५/ प्लॉट नंबर ३९ पै. २४३.०० 
२४ सर्व्हे नंबर ७५/ प्लॉट नंबर ४० पै . २५६.०० 
२५ सर्व्हे नंबर ७५/ प्लॉट नंबर ४१ पै. २४१.०० 
२६ सर्व्हे नंबर ७५/ प्लॉट नंबर ४२ पै. २३३.०० 
२७ सर्व्हे नंबर ७५/ प्लॉट नंबर ४३ पै. 

२२ ९ .०० 
२८ सर्व्हे नंबर ७५ /प्लॉट नंबर ४४ पै . २६२.०० 


१६८२.०० 


। 


३०६.०० 


१७ 


। 


११४३.०० 


२०७.०० 


१२ ९ .०० 


-- 


४१५.०० 


-- 


३२८.०० 


१७२.०० 


२४३.०० 


२५६.०० 


-- 


२४१.०० 


-- 


२३३.०० 


-- 


२२ ९ .०० 


२६२.०० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


मीटर व ६० 


मीटर 


प्रकल्पाचे नाव : पुणे पेठ कोथरूड , बावधन खुर्द दरम्यानच्या विकास योजना १२ मीटर , १५ मीटर , २४ मीटर, ३० मीटर , ३६ 
रस्ता व रस्तारुंदीकरिता भूसंपादन करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८, २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९४१ 


११ 


प्रकल्प कामाचेवर्णन : "विकास योजना रस्ता व रस्ता रुंदीकरण ". 
समाजाला होणारा लाभ : पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा, दळणवळण , पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात). 
प्रकल्पाखालील जागेची सद्य:स्थिती : जागेवर झाडे, पक्क्या स्वरूपाच्या इमारती , तात्पुरते शेड व जागा मोकळी आहे. 
टीप : उक्त जमिनींचे नकाशे विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्रमांक १६ , पुणे, महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालय इमारत , टिळक रस्ता, तिसरा 
मजला, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्यावर , पुणे-४११ ००२ या ठिकाणी असलेल्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहता येतील. 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


पुणे, ४ मार्च २०२० . 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ (१) नुसार 


अधिसूचना 


क्रमांक २०१९ / एलएक्यू/ एसएलएओ-१/ एसआर-१ / २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस-११/ 
२०१४ / सी.आर .७७ ( पार्ट -२)/ए -२, दि .११ सप्टेंबर २०१५ (यास यापुढे " सदर अधिसूचना " असे संबाधले जाईल ) भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झ अ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपर्यंत भूसंपादनासंबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

त्याअर्थी, सदर अधिसूचनेअन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुचित शासन आहे. त्याअर्थी, परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट -२ मध्ये 
करण्यात आले आहे. 


- 


त्याअर्थी, सदर कायद्याचा कलम ११, उप -कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट -३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट -४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, परिशिष्ट -५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३, उप - कलम (१) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात 


आला आहे. 


त्याअर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११, उप - कलम (४) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल , परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उप - कलम (५) व भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २००४ चे कलम ५० , उप - कलम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे 
काम हाती घेईल ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३, उप -कलम ( ग) अन्वये जिल्हाधिकारी, सोलापूर हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हधिकारी 
भूसंपादन क्रमांक १, सोलापूर यांना जिल्हाधिकारी यांचेवतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -१ 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर , गाव देगाव 

सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . 


आर 


. 


१ 


०.१० 


१२६ / १/ १ / २ / ड/ २ 
१२५ / २/ अ , १२५ / ३/ अ 
परिशिष्ट -२ 


०.१३ 


प्रकल्पाचे नाव : देगाव शाखा कालवा कि . मी . ४ मधील जलसेतूच्या निम्न पोहोच भरावाच्या कामाकरिता . 
प्रकल्पाचेविवरण : देगाव शाखा कालवा कि . मी . ४ मधील जलसेतूच्या निम्न पोहोच भरावाच्या कामाकरिता. 
सामाजिक फायदे : जलसिंचन 


-- 


: 


( सामाजिक , आर्थिक व इतर फायदे) 


परिशिष्ट -३ 


पुनर्वसनविषयक बाबीचे विवरण 


जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर , गाव देगाव 

सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


लागू नाही 


परिशिष्ट -४ 


सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन व वन विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


३ 


परिशिष्ट -५ 


: 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
( अ) प्रशासकाचे पदनाम : लागू नाही. 
(ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे : लागू नाही. 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उप - कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , 
भूसंपादन क्रमांक १, सोलापूर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल 
नोट : प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, सोलापूर यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 


दीपक शिंदे, 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, 

सोलापूर . 


सोलापूर , ४ मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १ ९ ४१ 


१३ 


- 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

मावळ - मुळशी उपविभाग , पुणे 
वाचा : ( १) मा . जिल्हाधिकारी, महसूल शाखा यांचेकडील पत्र क्रमांक पमम / कावि-७११/ २०१९, दिनांक १ जुलै २०१ ९. 

( २ ) मा . जिल्हाधिकारी , महसूल शाखा यांचेकडील पत्र क्रमांक पमम/ कावि-१०७८ / २०१९ , दिनांक ५ जुलै २०१९ . 
(३) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक परीक्षा १०९ ३/ प्र. क्र . २६९/ ई -१० , दिनांक 

२ ९ 

ऑक्टोबर 
१९९ ७ . 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्थापना/ कावि -५३७/ २०१९.- ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे व मा . जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दिलेल्या 
वेळापत्रकानुसार पुणे जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील तलाठी कर्मचारी यांची विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( जुलै २०१९) दिनांक २२ जुलै २०१९ 
२५ जुलै २०१९ या कालावधीमध्ये आयोजित करणेत आलेली आहे. 

ज्याअर्थी, तहसीलदार मावळ , मुळशी, खेड, जुन्नर , आंबेगाव, शिरूर, बारामती, दौंड , इंदापूर , पुरंदर , भोर , वेल्हे , हवेली व पुणे 
शहर यांनी त्यांचे तहसीलमधील विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( जुलै -२०१९ ) दिनांक २२ जुलै २०१९ ते २५ जुलै २०१९ या कालावधीमध्ये 
आयोजित केलेल्या परीक्षेसाठी परीक्षार्थी म्हणून बसणेसाठी इच्छुक असलेल्या तलाठी यांची माहिती आजपर्यंत घेतलेल्या संधीसह विहित नमुन्यात 
मुदतीत या कार्यालयाकडे सादर केली आहे . 

ज्याअर्थी, तलाठी संवर्गातील पात्र कर्मचाऱ्यांना तसेच ज्या पुणे जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील तलाठी कर्मचारी हे सेवेत दाखल झालेपासून 
चार वर्षांत तीन संधी घेऊन विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नाहीत अशा तलाठ्यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविण्यात आलेली विशेष 
संधी देऊन माहे जुलै -२०१९ मध्ये दिनांक २२ जुलै २०१९ ते दिनांक २५ जुलै २०१९ या कालावधीत होणाऱ्या विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षेस 
बसण्यास परवानगी देणेत आलेली होती. 


ते 


त्याअर्थी, मी , संदेश शिर्के, उपविभागीय अधिकारी , मावळ -मुळशी उपविभाग , पुणे खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्र शासन महसूल व 
वन विभाग , यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक परीक्षा १० ९ ३/ प्र. क्र . २६९ / ई-१० , दिनांक २ ९ 

ऑक्टोबर 

१ ९९ ७ मधील तरतुदींनुसार माहे जुलै 
२०१९ मध्ये दिनांक २२ जुलै २०१९ ते दिनांक २५ जुलै २०१९ या कालावधीत होणाऱ्या विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर करीत 
आहे. 

( १) नियम, १२ अन्वये प्रथम संधीमध्ये सर्व विषयांत ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त झाल्याने खालील कर्मचारी उत्तीर्ण 
झालेले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


गुणानुक्रम 


बैठक क्रमांक 


कार्यालय 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


१ 


७८ 


तहसील बारामती 


मारकड सचिन अर्जुन 


२ 


२ 


६८ 


तहसील शिरूर 


केसकर जी . एस . 


(२ ) नियम, १३ अन्वये यापूर्वी काही विषयांत सूट मिळालेले व उर्वरित विषयांत आता सूट मिळालेने खालील कर्मचारी उत्तीर्ण 
झालेले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


बैठक 


कार्यालयाचे नाव 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


यापूर्वी सूट मिळालेले 

विषय 


आता सूट मिळालेले 

विषय 


क्र . 


क्रमांक 


१ 


w 


३ 


30 


५ 


१ 


तहसील बारामती 


आगम दादासाहेब दिगंबर 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ 


४ 


तहसील खेड 


आरदवाड रामदास गोरोबा 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता . 


३ 


५ 


तहसील इंदापूर 


आव्हाड बी . व्ही . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २ , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


४ 


६ 


तहसील शिरूर 


बढेकर ए. ए . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


५ 


७ 


तहसील इंदापूर 


बागवान अफसाना बाळासो. 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


६ 


११ 


तहसील जुन्नर 


भालेराव एस. एस . 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता. 


( ७ 


१३ 


तहसील इंदापूर 


भारती महादेव श्रीराम 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


८ 


१४ 


तहसील पुरंदर 


भोगावडे एन . डब्ल्यू . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


or 


१७ 


तहसील हवेली 


चिकणे व्ही . आर . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


१० 


१८ 


तहसील वेल्हे 


चिरके एम . टी . 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता. 


११ 


२० 


तहसील हवेली 


चोपदार एस . सी . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


१२ 


२२ 


तहसील बारामती 


देशमुखे कांता यादव 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १ 
महसूल लेखा संहिता. 


१३ 


२४ 


तहसील भोर 


देवकर एस . एम . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


१४ 


२५ 


तहसील बारामती 


धापटे विनोद बाबासाहेब 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १ ९ ४१ 


१५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१५ 


२६ 


तहसील शिरूर 


धुरदर जे . डी . 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका, 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक 


महसूल लेखा संहिता. 


१६ 


२७ 


तहसील दौंड 


दिवेकर शंकर आप्पासाहेब 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


१७ 


२८ 


तहसील जुन्नर 


दुल्लत के . पी . 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता. 


१८ 


२ ९ 


तहसील दौड 


फणसे रवि दत्तोबा 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता. 


१ ९ 


३१ 


तहसील मावळ 


गाडे शरद 


महसूल लेखा संहिता 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


२० 


३३ 


तहसील दौड 


गद्रे निलेश सुभाष 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


२१ 


३४ 


तहसील इंदापूर 


गायकवाड राजेश उत्तम 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १. 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका , 
महसूल लेखा संहिता. 


२२ 


३५ 


तहसील मावळ 


गायकवाड आर . 


बी . 


महसूल लेखा संहिता 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल बाबी क्रमांक 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


२३ 


३६ 


तहसील खेड 


गजघाटे एस . आर . 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता. 


२४ 


३७ 


तहसील जुन्नर 


गर्जे एस . बी . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


२५ 


३८ 


तहसील आंबेगाव 


गवारे संकेत 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १. 
महसूल बाबी क्रमांक २. 
महसूल लेखा संहिता. 


२६ 


३ ९ 


तहसील मावळ 


गावडे एस . जी . 


महसूल लेखा संहिता 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


२७ 


४२ 


तहसील शिरूर 


घुमे जी . एच 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता. 


२८ 


४४ 


तहसील आंबेगाव 


हरण दिपक 


महसूल बाबी क्रमांक २. 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ ९ 


४६ 


तहसील दौड 


जाधव बालाजी दत्ताराव 


महसूल लेखा संहिता 


महसूल बाबी क्रमांक १ . 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


३० 


४८ 


तहसील शिरूर 


जाधव के . एम . 


महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १ 
महसूल बाबी क्रमांक २. 


३१ 


४ ९ 


तहसील खेड 


जाधव सचिन कारभारी 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


३२ 


५१ 


तहसील मावळ 


जाधव एस . बी . 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


३३ 


५२ 


तहसील मुळशी 


जाधव एस . टी . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


३४ 


५३ 


तहसील दौंड 


जगताप प्रशांत चंद्रकांत 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


३५ 


५६ 


तहसील बारामती 


जोजारे प्रवीण मारोतराव 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता . 


३६ 


५७ 


तहसील शिरूर 


जोशी ए . ए . 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता. 


३७ 


५८ 


तहसील बारामती 


कदम रवींद्र अर्जुन 


महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २. 


३८ 


५ ९ 


तहसील बारामती 


कदम अशोक बळवंत 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता. 


३ ९ 


६० 


तहसील पुणे शहर 


काळे विशाल 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १. 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता. 


४० 


६२ 


तहसील पुरंदर 


कांबळे एस. एस . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


४१ 


६३ 


तहसील मावळ 


कांबळे उदय पापा 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल लेखा संहिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


४२ 


तहसील भोर 


कांबळे सिमा एस. 


30 


महसूल लेखा सहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २. 


४३ 


६५ 


तहसील इंदापूर 


करगळ सचिन शिवाजी 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता. 


४४ 


६६ 


तहसील आंबेगाव 


करदुरे दीपक 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


४५ 


६७ 


तहसील दौंड 


केंद्रे पुंडलिक नामदेव 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


४६ 


७० 


तहसील शिरूर 


खडसे एस . बी . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल 

लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


४७ 


७१ 


तहसील आंबेगाव 


खोटे विकास 


महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २. 


४८ 


७२ 


तहसील शिरूर 


कोळेकर व्ही . ए . 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १ 
महसूल लेखा संहिता. 


४ ९ 


७३ 


तहसील खेड 


कोठावळे दीपाली दिलीप 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


५० 


७४ 


तहसील भोर 


कुटे एस . एस . 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


५१ 


७७ 


तहसील इंदापूर 


मैलागिर एस. आर . 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता. 


५२ 


७ ९ 


तहसील बारामती 


मेटे महेश विठ्ठल 


महसूल लेखा संहिता. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


५३ 


८० 


तहसील मावळ 


मोहरुत रवि अशोक 


महसूल लेखा संहिता 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


५४ 


८१ 


तहसील पुरंदर 


मोकाशी एस . यू. 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


५५ 


८२ 


तहसील खेड 


मुंगारे वैजनाथ विठ्ठल 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


५६ 


८४ 


तहसील शिरूर 


नरवडे डी . आर . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


५७ 


८५ 


तहसील खेड 


नरवडे विकास तुकाराम 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


५८ 


८ ९ 


तहसील वेल्हे 


पाटील आर. एस . 


महसूल लेखा संहिता 


५ ९ 


९ ० 


तहसील खेड 


पाटील राहूल पांडुरंग 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


६० 


९ १ 


तहसील जुन्नर 


पाटील पी . सी . 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता. 
महसूल बाबी क्रमांक १ 


६१ 


९ २ 


तहसील भोर 


पाटील एस . डी . 


६२ 


९ ३ 


तहसील दौड 


पवार प्रतिभा आर. 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


६३ 


९ ५ 


तहसील वेल्हे 


पवार एस . वाय . 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल बाबी क्रमांक २ . 
महसूल बाबी क्रमांक १ 


६४ 


९ ७ 


तहसील मावळ 


रच्चेवार एस . जी . 


६५ 


९ ८ 


तहसील मावळ 


राणे संतोष प्रल्हाद 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल बाबी क्रमांक २ 


६६ 


९९ 


तहसील मावळ 


रोठोड डी . व्ही . 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
महसूल लेखा संहिता 


६७ 


१०० 


तहसील मावळ 


साबळे एम . एम . 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


६८ 


१०३ 


तहसील शिरूर 


शेजुळ जे. के . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल 

लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


६ ९ 


१०४ 


तहसील भोर 


शिखरे डी . एल. 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७० 


१०६ 


तहसील खेड 


शिंदे विनोद तात्याराव 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


७१ 


१०८ 


तहसील भोर 


सूर्यवंशी ए. ए. 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


७२ 


१० ९ 


तहसील मुळशी 


टकले पी . ए. 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


७३ 


१११ 


तहसील शिरूर 


ठिगळे ए . डी . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


७४ 


११२ 


तहसील शिरूर 


टिळेकर वाय . एम . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


७५ 


११५ 


तहसील खेड 


वालेकर एस . एन . 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


१ , 


महसूल बाबी क्रमांक 
महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल लेखा संहिता. 


७६ 


१२० 


तहसील जुन्नर 


काकडे शामल शिवाजी 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १. 
महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


৩9 


१२३ 


तहसील खेड 


शिंदे पी . व्ही . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


७८ 


तहसील जुन्नर 


जाधव एस . आर. 


-- 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


( ३) नियम , १३ अन्वये प्रत्येक विषयात ५० टक्के म्हणजे पेपर क्रमांक १ व २ यासाठी २५० पैकी १२५ किंवा त्यापेक्षा जास्त व पेपर 
क्रमांक ३ व ४ यासाठी १०० पैकी 

५० किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळालेले खालील तलाठी कर्मचारी यांना सदर विषयात सूट देणेत येत 
आहे. 


परिशिष्ट 


अ . 


कार्यालयाचे नाव 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


बैठक 
क्रमांक 


यापूर्वी सूट मिळालेले 

विषय 


आता सूट मिळालेले 

विषय 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


१ 


तहसील मुळशी 


आदमवाड आर. जी . 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


२ 


३ 


तहसील पुरंदर 


आगे बी . व्ही . 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


३ 


८ 


तहसील इंदापूर 


बारवकर गोरख सखदेव 


महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


४ 


९ 


तहसील इंदापूर 


भगत प्रवीण सुखदेव 


५ 


१० 


तहसील बारामती 


भगत उज्ज्वला वसंत 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल लेखा संहिता 


w 


१२ 


तहसील शिरूर 


भराटे डी . 


एस . 


महसूल लेखा संहिता , 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


७ 


१५ 


तहसील इंदापूर 


बिराजदार शिवाजी तुकाराम 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


८ 


१६ 


तहसील जुन्नर 


चव्हाण यू . एल . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


९ 


१ ९ 


तहसील शिरूर 


चौधरी डी . बी . 


महसूल लेखा संहिता 


१० 


२१ 


तहसील खेड 


डावखर गणेश सोपान 


महसूल लेखा संहिता, 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


११ 


२३ 


तहसील खेड 


देवकर अमित जनार्दन 


१२ 


३० 


तहसील दौड 


गभाले रोहन रघुनाथ 


महसूल लेखा संहिता 


१३ 


३२ 


तहसील इंदापूर 


गाडेगर धनंजय किसन 


महसूल लेखा संहिता , 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


१४ 


४० 


तहसील दौड 


गवते रोहित अशोक 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


१५ 


४१ 


तहसील शिरूर 


घोडके जी . आर . 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


१६ 


४३ 


तहसील आंबेगाव 


गोरे अश्विनी 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता. 


१७ 


४५ 


तहसील जुन्नर 


इंगळे प्रमोद 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता. 


१८ 


४७ 


तहसील दौड 


जाधव अभिमन्यू अर्जुन 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


-- 


१ ९ 


५० 


तहसील खेड 


जाधव एम . डी . 


-- 


२० 


५४ 


तहसील मावळ 


जगताप के . 


यू . 


महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


२१ 


५५ 


तहसील खेड 


जानराव मनीषा महावीर 


महसूल लेखा संहिता 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


२२ 


६१ 


तहसील इंदापूर 


कांबळे पी . एस. 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १ ९ ४१ 


२१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


२३ 


६ ९ 


तहसील बारामती 


खाडे संजय दौलत 


महसूल बाबी क्रमांक १. 
महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


२४ 


७५ 


तहसील इंदापूर 


लंघे बबन कारभारी 


महसूल लेखा संहिता 


महसूल बाबी क्रमांक २ 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


२५ 


७६ 


तहसील पुरंदर 


महाजन जी . एन . 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


-- 


२६ 


८३ 


तहसील इंदापूर 


मुळे आण्णाराव वसंत 


२७ 


८६ 


तहसील मावळ 


निंबोळकर मनीषा विनोद 


महसूल लेखा संहिता, 


महसूल बाबी क्रमांक १ 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


२८ 


८७ 


तहसील खेड 


पंचवटे पल्लवी प्रकाशराव 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


२ ९ 


८८ 


तहसील इंदापूर 


परजने पोपट भगवानराव 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता . 


३० 


९ ४ 


तहसील शिरूर 


पवार ए. के . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 


३१ 


९ ६ 


तहसील इंदापूर 


पिसाळ राजाभाऊ भागवत 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


३२ 


१०१ 


तहसील शिरूर 


सानप एस . एस . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल लेखा संहिता 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


३३ 


१०२ 


तहसील बारामती 


भगत अंकुश अनंदराव 


महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


३४ 


१०५ 


तहसील वेल्हे 


शिंदे बी . ए . 


महसूल बाबी क्रमांक १ . 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


३५ 


१०७ 


तहसील दौड 


सोनवणे बजरंग केशव 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल लेखा संहिता. 


३६ 


११० 


तहसील खेड 


तावरे स्वाती चंद्रकांत 


-- 


३७ 


११३ 


तहसील इंदापूर 


थोरात कपिलकुमार शंकरराव 


३८ 


११६ 


तहसील जुन्नर 


वावरे एस . आर . 


। 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता. 


३ ९ 


११७ 


तहसील पुरंदर 


व्यवहारे पी . एस . 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


४० 


११८ 


तहसील शिरूर 


वाघमारे एल . एन . 


महसूल बाबी क्रमांक २ 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


४१ 


११ ९ 


तहसील बारामती 


फुदे नंदाताई 


संकीर्ण प्रश्नपत्रिका 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल बाबी क्रमांक २ . 


४२ 


१२१ 


तहसील खेड 


साळोखे एस . बी . 


४३ 


१२२ 


तहसील बारामती 


मारग ए . बी . 


महसूल बाबी क्रमांक १ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


संदेश शिर्के , 


उपविभागीय अधिकारी, 
मावळ -मुळशी उपविभाग, पुणे . 


पुणे, ३१ डिसेंबर २०१९ . 


मावळ - मुळशी उपविभाग, पुणे 
वाचा : ( १) मा . जिल्हाधिकारी , महसूल शाखा यांचेकडील पत्र क्रमांक पमम/ कावि-७११/ २०१९ , दिनांक १ जुलै २०१९. 

( २) मा . जिल्हाधिकारी, महसूल शाखा यांचेकडील पत्र क्रमांक पमम/ कावि -१०७८/ २०१९ , दिनांक ५ जुलै २०१९. 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक परीक्षा १० ९ ३/ प्र. क्र . २६९/ ई-१०, दिनांक २९ ऑक्टोबर 


१९९ ७ . 


( ४) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक आस्थापना/ कावि -५३७/ २०१९ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ . 

क्रमांक आस्थापना/ कावि -५३७/ २०२० / शुद्धीपत्रक.- ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील संदर्भ क्रमांक ४ चे आदेशान्वये मा . विभागीय आयुक्त , 
पुणे विभाग, पुणे व मा . जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दिलेल्या वेळापत्रकानुसार पुणे जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील तलाठी कर्मचारी यांची विभागीय 
दुय्यम सेवा परीक्षा ( जुलै -२०१९ ), दिनांक २२ जुलै २०१९ ते २५ जुलै २०१९ या कालावधीमध्ये आयोजित करणेत आलेल्या परीक्षेचा निकाल 
जाहीर करणेत आलेला आहे. 


ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ४ चे अधिसूचनेमध्ये झालेल्या चुका , तलाठी यांनी या कार्यालयाचेनिदर्शनास आणलेल्या आहेत. त्यानुसार पुनश्च 
सर्व बाबी तपासून बैठक क्रमांक ५, ३२ , ४१ , ४३, ४५ , ७० , ११७, ११८ बाबत नजरचुकीने झालेल्या चुका व टंकलेखनाच्या चुका दुरुस्त 
करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ४ चे अधिसूचनेमध्ये नजरचुकीने झालेल्या चुका व टंकलेखनाच्या चुका दुरुस्त करणे आवश्यक आहे, यास्तव 
मी, संदेश शिर्के, उपविभागीय अधिकारी, मावळ - मुळशी उपविभाग, पुणे खालीलप्रमाणे संदर्भ क्रमांक ४ चे अधिसूचनेमध्ये फक्त खाली नमूद 
बैठक क्रमांकाचे तलाठी कर्मचारी यांचे नावामध्ये व त्यांचे नावासमोरील तपशीलामध्ये बदल करून त्याप्रमाणे विभागीय दुय्यम परीक्षेचा निकालातील 
बदल शुद्धीपत्रकान्वये जाहीर करीत आहे. 


(२) नियम, १३ अन्वये यापूर्वी काही विषयांत सूट मिळालेले व उर्वरित विषयांत आता सूट मिळालेने खालील कर्मचारी उत्तीर्ण 
झालेले आहेत असे सदर शुद्धीपत्रकान्वये जाहीर करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


१८ , २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १ ९ ४१ 


२३ 


परिशिष्ट -- चालू 


३ 


30 


५ 


६ 


परिशिष्ट 


अ . 


कार्यालयाचे नाव 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


बैठक 
क्रमांक 


यापूर्वी सूट मिळालेले 

विषय 


आता सूट मिळालेले 

विषय 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


३ 


५ 


तहसील इंदापूर 


आव्हाड बी . व्ही . 


महसूल लेखा संहिता 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
महसूल बाबी क्रमांक २, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


७ ९ 


३२ 


तहसील इंदापूर 


गाडेगर धनंजय किसन 


महसूल बाबी क्रमांक १, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता . 
महसूल बाबी क्रमांक १, 


८० 


४३ 


तहसील आंबेगाव 


गोरे अश्विनी 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


८१ 


४५ 


तहसील जुन्नर 


इंगळे प्रमोद 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


८२ 


७० 


तहसील शिरूर 


खडसे एम . ए. 


महसूल बाबी क्रमांक १ 


महसूल बाबी क्रमांक २, 
महसूल लेखा संहिता , 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


११७ 


११८ 


८३ तहसील पुरंदर व्यवहारे पी . एस . महसूल लेखा संहिता, 

महसूल बाबी क्रमांक १, 

संकीर्ण प्रश्नपत्रिका . महसूल बाबी क्रमांक २. 
८४ तहसील शिरूर वाघमारे एल. एन . महसूल बाबी क्रमांक २, 

महसूल बाबी क्रमांक १ 
महसूल लेखा संहिता 

संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 
( ३) नियम , १३ अन्वये प्रत्येक विषयात ५० टक्के म्हणजे पेपर क्रमांक १ व २ यासाठी पैकी 

१२५ 

किंवा त्यापेक्षा जास्त व पेपर 
क्रमांक ३ व ४ यासाठी १०० पैकी ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळालेले खालील तलाठी कर्मचारी यांना सदर विषयात सूट देणेते येत 
असे सदर शुद्धीपत्रकान्वये जाहीर करीत आहे. 


२५० 


परिशिष्ट 


अ . 


कार्यालयाचे नाव 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


बैठक 
क्रमांक 


यापूर्वी सूट मिळालेले 

विषय 


आता सूट मिळालेले 

विषय 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१५ 


४१ 


तहसील शिरूर 


घोडके जी . आर . 


महसूल बाबी क्रमांक २ , 
महसूल लेखा संहिता, 
संकीर्ण प्रश्नपत्रिका. 


संदेश शिर्के , 
उपविभागीय अधिकारी, 
मावळ -मुळशी उपविभाग , पुणे. 


पुणे, ३१ जानेवारी २०२०. 


सहायक 
पोलीस 
आयुक्तयांजकडून 


२४ 


अधिसूचना क्रमांकसपोआ/म 
. 
स 
./लष्करविभाग/१००/२०२०.सर्वलोकांनायाअधिसूचनेद्वारेकळविण्यातयेतेकी, 
सोबतच्या 
तक्त्यातदर्शविलेल्याव्यक्तीअकस्मातमयतझालेल्याअसूनत्याबाबतअंतिमगोषवारा मिळणेबाबतसंबंधितपोलीसस्टेशनचेप्रभारीअधिकारीयांनीफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चे 
कलम१७४अन्वयेआमचेकार्यालयास 
अहवालसादर 
केलाआहे.तरीमयतइसमत्यांचेनावासमोरदर्शविलेल्या 
कारणाव्यतिरिक्तअन्यकोणत्याहीकारणामुळेमृत्यूझालाअशीकोणाचीतक्रारअसेलतरत्यांनीहीअधिसूचनामहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१५दिवसांचेआतलेखीतक्रारयाकार्यालयास सादरकरावी.मुदतीनंतरआलेल्यातक्रारींचाविचारकेलाजाणारनाही.वरीलमुदतीतकोणाचीहीतक्रारप्राप्तन 
झाल्याससंबंधितव्यक्तीचेमृत्यूचेकारणाबाबततक्रारनाही,असेग्राह्यधरूनसंबंधितपोलीस 
स्टेशनचेप्रभारी 
पोलीस 
निरीक्षक, 
यांचे 
अहवालाप्रमाणेअंतिम 
गोषवारामंजूरकरण्यातयेईल. 


परिशिष्ट 


अ 
.क्र. 


आवकक्रमाक 


पोलीसठाणे 


अकस्मातमयतक्रमाक 


मयताचे 
नाव 


वय/वर्षे 


मृत्यूचादिनांक 


मृत्यूचाप्रकार 


मृत्यूचे 
कारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


or 


१ 


४२६४/१ 
९ 


बंडगार्डन 


१६३/२०१८ 


कामेश्वररावव्यंकण्णानडपिली 


७४ 


१५-१०-२०१८ 


व्हिसेराराखीव 


२ 


६२८५/१९ 


बंडगार्डन 


९८/२०१९ 


अं 
. 
५२ 


२८-५-२०१९ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 


Bilateralpulmonaryconsolidation 


ته 


६२८८ 
/ 
१ 
९ 


बंडगार्डन 


१०९/२०१९ 


अं 
. 
४० 


१५-६-२०१९ 


अतिरक्तस्राव 


४ 


६२९ 
८/ 
१९ 


बंडगार्डन 


१९०/२०१९ 


अनोळखी 
पुरुष 


अं 
. 
५५ 


२-१०-२०१९ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 


Bilateralpulmonaryconsolidation 


६२९४/१९ 


बंडगार्डन 


७६/२०१९ 


डॅनियलजकारिचनबाजो 


४७ 


२-५-२०१९ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 


व्हिसेराराखीव 


r 


& 


६४८५/१९ 


बंडगार्डन 


२०२/२०१९ 


४० 


१६-१०-२०१९ 


pulmonarytuberculosis 


७ 


६२९०/१९ 


बंडगार्डन 


४० 
/ 
२०१९ 


अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 


अ 
. 
५५ 


६-३-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


८ 


६३०१/१९ 


बंडगार्डन 


२०१ 
/ 
२०१ 
९ 


अं 
. 
५० 


१४-१०-२०१९ 


यकृताचाआजार 


or 


६०४६/१९ 


बंडगार्डन 


१६७ 
/ 
२०१९ 


अनोळखी 
पुरुष 


अ 
. 
७० 


२७-८-२०१९ 


Bilateralpulmonaryconsolidation 


१० 


६०४८/१९ 


बंडगार्डन 


१८६/२०१९ 


प्रवीण 
प्रभाकर 
टेके 


४५ 


२६-९-२०१९ 


livercirrohosis 


१८, २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १ ९ ४१ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


११ 


बंडगार्डन 


६०४७/१९ 


१३९/२०१९ 


अंकुशहरिभाऊइंगवले 


२ 
९ 


३०-७-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


१२ 


६०४९ 
/ 
१ 
९ 


बंडगार्डन 


१३५ 
/२०१९ 


अ 
.४५ 


२७-७-२०१९ 


फुप्फुसाचाआजार 


१३ 


६२९२/१९ 


बंडगार्डन 


७३/२०१९ 


अ 
. 
५५ 


२८-४-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 


१४ 


६२९१/१९ 


बंडगार्डन 


४६/ 
२०१९ 


अं 
. 
५५ 


१६-३-२०१९ 


व्हिसेरा 
राखीव 


१५ 


६०४५/१९ 


बंडगार्डन 


१५८/ 
२०१९ 


अ 
. 
४८ 


१७-८-२०१९ 


जंतुसंसर्ग 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


។ 


२ 


سه 


30 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१६ 


६५३८/१९ 


बंडगार्डन 


१४४ 
/ 
२०१ 
९ 


३१ 


२१-७-२०११ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 


फुप्फुसाचाआजार 


मल्लिकार्जुनगुरुपदकांबळे अमोलगंगाधरभडके 


१७ 


६५३३/१९ 


बंडगार्डन 


१३७ 
/२०१९ 


५४ 


२७-७-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


१८ 


४०६२/१९ 


बंडगार्डन 


११२ 
/ 
२०१९ 


अनोळखीमहिला 


अ 
.६० 


१८-६-२०१९ 


जंतुसंसर्ग 


१९ 


६६२४/१९ 


बंडगार्डन 


२४२/२०१७ 


३५ 


३१-१२-२०१७ 


हृदयविकार 


प्रमोदकुमारराममिलनमिश्रा मेहबुबमलिकसाहबइडीवाले 


२० 


६६२३/१९ 


बंडगार्डन 


६/२०१८ 


४५ 


१२-१-२०१८ 


हृदयविकार 


२१ 


६७०४/१९ 


बंडगार्डन 


६६/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


अ 
.४५ 


२७-४-२०१८ 


Bilateralpulmonaryconsolidation 


२२ 


६७०५/१९ 


बंडगार्डन 


६६/२०१३ 


पायलगणेशसुपारे 


१ 


२६-३-२०१३ 


Interstial 
pneumonitis 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ 


२३ 


६५३४/१ 
९ 


बंडगार्डन 


६४/ 
२०१९ 


अहमदजमादार 


४८ 


१६-४-२०१९ 


Cardiac 
Tamponade 


२४ 


६५३६/१ 
९ 


बंडगार्डन 


२०७/२०१९ 


अॅन्थोनीमायकलओव्होळ 


३४ 


२५-१०-२०१९ 


फुप्फुसातअन्नअडकल्याने 


२५ 


६५३९/१९ 


बंडगार्डन 


२०३/ 
२०१९ 


रूपाली 
धनराज 
देशमुख 


६५ 


२१-१०-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


२६ 


नैसगिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


६५४०/१९ 


बंडगार्डन 


११/२०१९ 


चैतन्यशेखरकांबळे 


६महिने 


१८-१-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


२७ 


६५३१/१९ 


बंडगार्डन 


११९ 
/२०१९ 


३१ 


२७-६-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


२८ 


६६२१/१९ 


बंडगार्डन 


२२८/२०१७ 


सुजितविनायकनिकाळजे सुशीलानंदूसाळवे कौशल्यासदाशिवकांबळे 


५३ 


७-१२-२०१७ 


२९ 


६६२२/१९ 


बंडगार्डन 


१२६/२०१८ 


६५ 


७-८-२०१८ 


फुप्फुसातरक्ताचीगुठळीवहृदयाचाआजार हृदयविकार जंतुसंसर्ग 


३० 


६२९७/१९ 


बंडगार्डन 


१९३/२०१९ 


कमलनरहरीवाघमारे 


६५ 


१०-१०-२०१९ 


३१ 


६२९६/१९ 


बंडगार्डन 


२१२/२०१९ 


अ 
.६५ 


२७-१२-२०१८ 


Bilateral 
pulmonarytuberculosis 


३२ 


६२९८/१९ 


बंडगार्डन 


२२४/२०१९ 


अ 
.४० 


१८ , २०२० / फाल्गुन २२ 


१२-११-२०१९ 


जंतुसंसर्ग Bilateralpulmonaryconsolidation 


३३ 


६२९५/१९ 


अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 


बंडगार्डन 


२३१/२०१९ 


अ 
. 
७० 


२०-११-२०१९ 


३४ 


६८/२० 


बंडगार्डन 


१९५/२०१९ 


अ 
. 
३५ 


७-५-२०१९ 


Bilateralpulmonary 
consolidation 


३५ 


७२/२० 


बंडगार्डन 


८०/२०१९ 


अ 
. 
३५ 


९-१०-२०१९ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 


जंतुसंसर्ग 


३६ 


७१/२० 


बंडगार्डन 


२७/ 
२०१९ 


रघुराजबालमुकुंदगिलडा 


२८ , शके १ ९ ४१ 


६० 


५-२-२०१९ 


Bilateralpulmonaryconsolidation 


नैसर्गिक 
मृत्यू 


३७ 


७०/२० 


बंडगार्डन 


२१/ 
२०१९ 


सुरेश 
रखमाजी 
लडकत 


८० 


२-२-२०१९ 


pulmonarytuberculosis 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


३८ 


६७/२० 


बंडगार्डन 


२४०/२०१९ 


आनंदकेशवकागे 


४८ 


११-१२-२०१९ 


लीव्हरच्या 
आजारामुळे 


२५ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


२६ 


१ 


२ 


३ 


४ 


o 


६ 


७ 


८ 


३९ 


६९/२० 


बंडगार्डन 


२३८/२०१९ 


विमल 
बाजीराव 
गायकवाड 


७३ 


७-१२-२०१९ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 


लिव्हरच्या 
आजारामुळे 


४० 


६५३७/१९ 


बंडगार्डन 


६४/२०११ 


अतिषमोहनकांबळे 


१८ 


१८-३-२०११ 


अपघाती 
मृत्यू 


Shockduetoburn 


४१ 


५६०४/१९ 


बंडगार्डन 


१२० 
/ 
२०१ 
९ 


संतोष 
रामफेर 
कुमार 


३० 


२८-६-२०१९ 


अपघाती 
मृत्यू 


Head 
Injury 


४२ 


६०५०/१९ 


बंडगार्डन 


६५/२०१९ 


चंद्रकांतनानासाहेबम्हंकाळे 


६५ 


१६-४-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


अपघाती 
मृत्यू 
अपघाती 
मृत्यू 


४३ 


५९३८/१९ 


बंडगार्डन 


१८३/२०१९ 


देविदासरघुनाथ 
लांडगे 


७३ 


२३-९-२०१९ 


व्हिसेरा 
राखीव 


४४ 


६४८४/१ 
९ 


बंडगार्डन 


१३७/२०१६ 


आप्पारावसंभाजीबनसोडे 


५१ 


२-८-२०१६ 


आत्महत्या 
मृत्यू 


व्हिसेराराखीव 


४५ 


बंडगार्डन 


२४३/२०१२ 


निर्मला 
जयसिंग 
कुशवाह 


४७ 


२९-१२-२०१२ 


आत्महत्या 
मृत्यू 


Shockduetoburn 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ 


४६ 


६४७९/१९ 


लष्कर 


५१/२०१९ 


कल्पेशविजयकांबळे 


३० 


८-१०-२०१९ 


फुप्फुसाचाआजार व्हिसेरा 
राखीव 


४७ 


६५८५ 
/१९ 


लष्कर 


५२/ 
२०१९ 


३१ 


२३-१०-२०१९ 


४८ 


६३३८/१९ 


लष्कर 


३०/२०१९ 


जहिरबाबुलालचौधरी 
चंद्रकांत 

दगडूगायकवाड श्रीकृष्णचिंतामणकंटाळे 


६५ 


१९-७-२०१९ 


व्हिसेरा 
राखीव 


४९ 


६२५० 
/ 
१ 
९ 


লং 


५३/२०१९ 


४३ 


२४-१०-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


५० 


६२४९/१९ 


लष्कर 


५४/२०१९ 


अनोळखी 
पुरुष 


अ 
.६० 


२६-१०-२०१९ 


Bilateralpulmonaryconsolidation 


५१ 


६२३१/१९ 


लष्कर 


३९/२०१९ 


जैनब 
शहाबाज 
शेख 


१०महिने 


१८-८-२०१९ 


व्हिसेरा 
राखीव 


५२ 


६२२९/१८ 


लष्कर 


४६/२०१८ 


जोसेफगुरय्यामनकिन 


५० 


६-१०-२०१८ 


व्हिसेराराखीव 


५३ 


लष्कर 


३०/२०१८ 


सुमनशामलालपरदेशी 


६५ 


२३-६-२०१८ 


व्हिसेराराखीव 


५४ 


६०२०/१९ 


लष्कर 


४८/२०१९ 


वैशाली 
अनिल 
साळुखे 


५१ 


१३-९-२०१९ 


नैसर्गिक 

मृत्यू 


किडणीच्याआजाराने 


५५ 


६०२१/ 
१९ 


लष्कर 


४१/२०१९ 


रतनआनंदकांबळे 


६२ 


२०-८-२०१९ 


जंतुसंसर्ग 


५६ 


६०१९/१९ 


लष्कर 


३६/२०१९ 


अनोळखी 
पुरुष 


अ 
.६५ 


१३-८-२०१९ 


pulmonarytuberculosis 


१८, २०२० / फाल्गुन २२ - २८ , शके १९ ४१ 


५७ 


६०४२/१९ 


लष्कर 


४४/ 
२०१९ 


नसीमजाहिदशेख 


५२ 


६ 
-९-२०१ 
९ 


Intracranial 
haemorrhage 


५८ 


६०४३/१९ 


लष्कर 


४५/२०१९ 


५० 


९-९-२०१९ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


Coronaryarterydisease 


५९ 


६०६१/१९ 


लष्कर 


मेहमुदा 
जाफरकुरेशी 
नर्मदा 
विठ्ठल 
कुंदन इजाउद्दीनहुसेनअन्सारी 


३४/२०१९ 


६२ 


२-९-२०१९ 


व्हिसेरा 
राखीव 


६० 


४४८३/१९ 


लष्कर 


२१/२०१९ 


७० 


१४-५-२०१९ 


न्यूमोनिया 


६१ 


६८२१/१९ 


लष्कर 


५८/२०१९ 


पुष्पाबाळकृष्णयादव 


५३ 


६-१२-२०१९ 


फुप्फुसाचाआजार 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


६२ 


६८०५/ 
१९ 


लष्कर 


२८/२०१९ 


जाफरदादामियाकुरेशी 


५४ 


२४-६-२०१९ 


नैसर्गिक 

मृत्यू 


हृदयाचाआजार 


६३ 


६७७५/१९ 


लष्कर 


२६/२०१९ 


बसाप्पाशरणाप्पानिंबाळकर 


७५ 


१८-६-२०१९ 


हृदयविकार 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


६४ 


६७७७/१९ 


लष्कर 


३८/२०१९ 


नितीन 
शरद 
अडसुळे 


४१ 


१६-८-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


६५ 


६५७०/१९ 


लष्कर 


५६/२०१९ 


आनंदअंबालालशहा 


७८ 


१५-१०-२०१९ 


हृदयविकार 


६६ 


६५६१/१९ 


लष्कर 


३७/२०१९ 


अनोळखी 
पुरुष 


अं 
. 
५० 


१२-८-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


६७ 


६३०५/१९ 


लष्कर 


१३/२०१ 
९ 


४० 


३१-३-२०१९ 


अपघाती 
मृत्यू 


व्हिसेरा 
राखीव 


वर्षाविष्णूघोडके राहुलगोविंदमुळे 


६८ 


६५५९/१९ 


लष्कर 


४९/ 
२०१९ 


२५ 


१७-९-२०१ 
९ 


अपघाती 
मृत्यू 


व्हिसेराराखीव 


६९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ 


६७७६/१९ 


लष्कर 


४७ 
/ 
२०१ 
९ 


फरेद 
रफिक 
बागवान 


२७ 


१२-९-२०१९ 


आत्महत्या 
मृत्यू 


विषारीऔषधाने 


७० 


६०६६/१९ 


लष्कर 


३१/२०१९ 


मनीषाराजेशसोत्रा 


४० 


१९-७-२०१९ 


आत्महत्या 
मृत्यू 


Death 
due 
to 
hanging 


७१ 


६०३०/१९ 


को.पार्क 


३ 
/ 
२०१ 
९ 


नवजातबालक 


३दिवस 


१७-२-२०१९ 


व्हिसेराराखीव 


GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 


७२ 


को.पार्क 


६१९२/१९ 


LauraEllenNorthcutt 


२३/२०१९ 


६५ 


१-७-२०१९ 


Ischaemic 
heartdisease 


७३ 


४१४७/ 
१९ 


को.पार्क 


९/२०१९ 


नंदुलापुरुषोत्तमसत्यनारायणराव 


७० 


२१-३-२०१९ 


हृदयविकार 


७४ 


६२४७/१९ 


को,पार्क 


२१/२०१९ 


अनोळखी 
पुरुष 


अ 
. 
२८ 


२१-६-२०१९ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


Septicemia 


७५ 


६६७९/१९ 


को,पार्क 


२४ 
/२०१ 
९ 


शिवप्रकाश 
प्रताप 
पवार 


६४ 


३-७-२०१९ 


Coronaryarterydisease 


७६ 


६६१२/१९ 


को. 
पार्क 


३० 
/ 
२०१९ 


घनशामरामभाऊ 
गायकवाड 


५३ 


१२-८-२०१९ 


Septicemia 


७७ 


६८९९/ 
१९ 


को.पार्क 


१८ 
/ 
२०१ 
९ 


मीनावसंतशिंदे 


६४ 


२-६-२०१९ 


Bilateralpulmonaryconsolidation 


७८ 


६९००/१९ 


को.पार्क 


२८/२०१९ 


हंसराजगणेशतायडे 


२७ 


२९-७-२०१९ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 


फुप्फुसाचाआजार 


१८ , २०२० / फाल्गुन २२ 


७९ 


६४९१/१९ 


को.पार्क 


१३-२०१९ 


भागवतचंद्रकांतकेदार 


३२ 


१८-४-२०१९ 


आत्महत्या 
मृत्यू 


Death 
due 
to 
hanging 


रवींद्र 
रसाळ 


सहायक 
पोलीस 
आयुक्त 
, 
लष्कर 
विभाग 
, 
पुणे 
शहर 
, 

पुणे. 


२८ , शके १ ९ ४१ 


पुणे(लष्करविभाग) 
,१०जानेवारी२०२० 


२७ 


